महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : पोप्रमा-०१२१/प्र.क्र.२०३/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२२. 


विषय - पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील राजावाडी रुग्णालय, 
घाटकोपर, मुंबई, येथील शवविच्छेदन केंद्रातील विद्युत विषयक दुरुस्ती 
कामास प्रशासकीय मान्यतेबाबत. 


संदर्भ - पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष-८(११/ 
MATRA केंद्र/शा.२५९/१९, दिनांक ३०.१२.२०१९. 


ज्ञापन.- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखाळील राजावाडी रुग्णालय, घाटकोपर, मुंबई 
येथील शवविच्छेदन केंद्रातील विद्युत विषयक दुरुस्ती कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता व निधी 
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 
२. उक्त कामासाठी उप अभियंता, मुलुंड विद्युत उप विभाग, मुलुंड, मुंबई यांनी तयार केलेले एकूण 
रु.७,४९,९९७/- इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर केले असून ते कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई विद्युत 
विभाग, सा.बां.विभाग, मुलुंड (प), मुंबई, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(Y (2) (शि 
| . _ राजावाडी रुग्णालय, घाटकोपर, मुंबई येथील शवविच्छेदन केंद्रातील रु.७,&९, ९१९७/- 
विद्युत विषयक दुरुस्ती. 
एकूण- रु.७,४९,९९७/- 


३. त्या अनुसार शवविच्छेदन केंद्र, राजावाडी रुग्णालय, घाटकोपर, मुंबई येथील विद्युत दुरुस्ती 
कामाच्या रु.७,४९,९९७/- (रु.सात लाख एकोणपन्नास हजार hal सत्याण्णव फक्त) इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 
१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 
२) खर्चाचे अंदाज हे पोळीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे आवश्‍यक 
आहे. 


४ उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग-मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस, (०६) पोळीस शावपरीक्षा केंद्र, (०६)(०१) बृहन्मुंबईतील पोलीस शावपरीक्षा केंद्र (२०५५ 
०३९१) (दत्तमत) (अनिवार्यो, २७, लहान बांधकामे" याखाळी २०२१-२२ मध्ये उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प. हे ज्ञापन शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.संकीर्ण1-२०१९/प्रक्र१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९ मधील तरतूदीनुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६७६/२०२१/व्यय-७, 
दिनांक १०.११.२०२१, अन्वये मिळाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०१२१/प्र.क्र.२०३/पोल-७ 


&. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०१०५१५०९१७०३२९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARAYAN BIRA MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=iggHOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1dfb457576797050f1 9aafaa495673fC843¢789942459¢d39Fc 
5561071b4a70c, 


(नारायण बिरा माने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत- 
१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई. 
२) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई विद्युत विभाग, सा.बां.विभाग, मुलुंड (प), मुंबई, . 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
६) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


